अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे 
यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, सुलवाडे 
जामफळ कनोली उपसा सिंचन विभाग, धुळे व त्यांच्या 
अंतर्गत ५ उपविभागीय कार्यालयातील बांधकाम 
कार्यप्रकारातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील अस्थायी 
पदांना दि. ०१/१०/२०१९ ते दि. २९/०२/२०२० या 
कालावधीकरीता मुदतवाढ... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४७/१९)/मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १९ नोव्हेंबर, २०१९ 


वाचावे : 
१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक मुदत-०४१९/(प्र.क्र. १४७/१९)/मोप्र-१, 
दि. २३/०४/२०१९. 
२) अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे यांचे पत्र क्र. धुपाप्रमंधु/आ-३/ 
६०६८/सन २०१९ दि.२३/१०/२०१९ चे पत्र. 
शासन निर्णय : 


अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी 


अभियंता, Yous जामफळ कनोली उपसा सिंचन विभाग, धुळे व त्यांच्या अंतर्गत ५ उपविभागीय 


कार्यालयातील बांधकाम कार्यप्रकारातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १२४ अस्थायी पदांना 


(विवरणपत्र-रअअ) दि.०१/१०/२०१९ ते दि. २९/०२/२०२० या कालावधीकरीता मुदतवाढ 


देण्यात येत आहे. 


२. नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च ॥मागणी क्र. आय-५, लेखाशिर्ष 


४७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च (योजनेत्तर), (८०) सर्वसाधारण, (१९०) 


सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (०४) योजनेत्तर (०४) (०५) तापी पाटबंधारे 


विकास महामंडळ, जळगांव भाग भांडवली अंशदान (४७०१ आय २०४५ या लेखाशिर्षाखालील 


मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. हे आदेश शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: पदनि-२०१६ /प्र.क्र.८/ 


१६/आ.पु.क., दि. ११/०९/२०१९ अन्वये या विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४७/१९)/मोप्र-१ 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१९१११९१४४४२४०३२७ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Ranjit Shivajirao Ahire 


Ra nj | t S h ivaj irao DN: CN = Ranjit Shivajirao Ahire, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 


Ahire me epee beet 
(र. शि. अहिरे) 
सहपत्र :- विवरणपत्र-रअअ कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत माहिती तथा आवश्यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 


१. 
2. 
. मुख्य अभियंता तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव, 

. अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे, 

. कार्यकारी अभियंता, सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन विभाग, धुळे, 
. क.अ., अर्थ-१ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. क.अ., आ.(पुनर्रचना) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रत, 


महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव, 


मोप्र-१ कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४७/१९)/मोप्र-१ 


विवरणपत्र-रअअ 


जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र. मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४७/१९)/मोप्र-१, दिनांक: १९/११/२०१९ 


अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे यांच्या अधिपत्याखाळील कार्यकारी अभियंता, सुलवाडे 
जामफळ कनोली उपसा सिंचन विभाग, धुळे व त्यांच्या अंतर्गत ५ उपविभागीय कार्यालयातील बांधकाम प्रकारातील 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना दि.०१/१०/२०१९ ते दि. २९/०२/२०२० या कालावधीसाठी 


मुदतवाढ. 
अ. पदाचे नाव  । सुलवाडे | सुलवाडे | सुलवाडे | सुलवाडे | सुलवाडे | Yous | एकूण 
क्र. जामफळ | जामफळ जामफळ | जामफळ | जामफळ | जामफळ 
Hat | कनोली कनोली कनोली | कनोली उपसा 
उपसा उपसा । उपसासिंचन | उपसा उपसा सिंचन 
सिंचन सिंचन बांधकाम सिंचन सिंचन बांधकाम 
विभाग, | बांधकाम | उपविभाग | बांधकाम | बांधकाम | उपविभाग 
धुळे । उपविभाग | क्र.२, धुळे | उपविभाग उपविभाग | शिंदखेडा, 
क्र.१, क्र.३, धुळे | क्र.४, धुळे धुळे 
शिंदखेडा, 
धुळे 
1 १_| २ ३ | ४ | 4 | 68 | ८ ८ 
ie कार्यकारी षि | ha 
अभियंता 
२ । उप कार्यकारी | शि णि शि | शि ६ 
अभियंता/सहायक 
अभियंता श्रेणी-१/ 
उ.वि.अभियंता/ 
३ | सहा अभियंता श्रे.२ ४ ४ ४ ४ ४ ४ २४ 
/ शाखा अभियंता/ 
कनिष्ठ अभियंता 
४ | स्थापत्य शि ४ ४ ४ ४ ४ २० 
अभियांत्रिकी 
सहायक 
५ | लघुलेखक ia शिंगी = a aa | ae 
निम्मश्रेणी 
६ । विभागीय a | शि शो शि | 
लेखाधिकारी 
श्रेणी-१ 
प्रथम लिपीक foe | pF oo | fF 0 | ae ; er al fe a 
वरिष्ठ लिपीक षु ae Le | fee | शिक शि शिळ a | ao | 
कनिष्ठ लिपीक ४ २ २ २ २ २ १४ 
| ao | टंकलेखक ३ शिंक कख 0२. S| 1 १ शिळ चा कां ८ 
ष्य १ | भांडारपाल al pF oo | | 0 | poo pF oo | i.e | ae || 
१२ | सहा. भांडारपाल i ae | i; ei | 0 | fe २:. | pF oo | ie zs 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४७/१९)/मोप्र-१ 


१३ । आरेखक | a | | oo | | oo | po 10] Po | | a | 
१४ | सहाय्यक आरेखक | ae PF oo | fF oo | L 2: pF oo | poo | ae | 
१५ | अनुरेखक |. रणे. | a i a | त ae बी. अ 
१६ | संगणक | 4 | fF 0 | pF oo | oo | po | oo | a 
१७ | वाहन चालक | १__| | Po oa | 1 ae Le 1 १ ६ 
१८ । नाईक 1 १__| fF oo | fF oo | ae fe | poo | | 4 | 
१९ । शिपाई 4 Q Q Q २ 2 १५ 
२० | चौकीदार a | १__| pF oa | ae ae i अ | & 
एकूण ३४ १८ १८ १८ १८ १८ १२४ 


Digitally signed by Ranjit Shivajirao Ahire 


ll A ll DN: CN = Ranjit Shivajirao Ahire, C = IN, S = 
Ranjit Shivajirao फला. 


| OU = Water Resources Department 
A h ire Date: 2019.11.19 14:49:22 +05'30' 


(र. शि. अहिरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


